नोंदणी उपमहानिरीक्षक वर्ग-१ संवर्गाची 
दि.१/१/२०१८ व दि.१/१/२०१९ रोजीची 
अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. आस्थाप-२०२२/प्र.क्र.२४९/म-१, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक- २५ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा :- शासन परिपत्रक क्र.आस्थाप-२०२२/प्र.क्र.२४९/म-१, दि.७/१०/२०२२. 


परिपत्रक 


नोंदणी व मुद्रांक विभागातील, नोंदणी उपमहानिरीक्षक संवर्गाची दि.१/१/२०१८ व 
दि.१/१/२०१९ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची समक्रमांकाच्या दि.७/१०/२०२२ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणताही आक्षेप प्राप्त न 
झाल्याने, नोंदणी उपमहानिरीक्षक, वर्ग-१ संवर्गाची दि.१/१/२०१८ व दि.१/१/२०१९ या 
कालावधीतील ज्येष्ठतासूची आता अंतिम करण्यात येत असून ती या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट-अ नुसार आहे. 


२. सदरहू जेष्ठता यादी मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले 
असून त्याचा संकेतांक २०२२११२५१७००२६७७१९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRACHI SUBHASH : 
PALAV उ 


0823291068 


(प्राची सुभाष पालव) 
सोबतः- परिशिष्ट-अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
निवडनस्ती. 


शासन परिपत्रक, महसूळ व वन विभाग, क्रमांक आस्थाप-२०२२/प्र.क्र.२४९/म-१, दि.२५ नोव्हेंबर, 2022 चे सहपत्र 


परिशिष्ट-अ 


नोदंणी व मुद्रांक विभागातील नोंदणी उपमहानिरीक्षक वर्ग-१ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१/१/२०१८ रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता यादी 


जेष्ठता | नांव marge | जन्म तारीख = | नियुक्ती नियुक्तीचा जेष्ठता सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणीक अभिप्राय 
क्रमांक नंतर प्रवर्ग दिनांक मार्ग('सरळसेवेने | दिनांक/जेष्ठते | दिनांक अहर्ता 
बदलला /मर्यादित चा मानीव 
असल्यास विभागीय दिनांक 
त्याचा दिनांक) परीक्षेद्वारे नियुक्‍त 
उमेद्वारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्षे) 
२ ३ cae 4 & [७ | Cc ९ [१०७ | (११ | 
| | श्री. सी. बी. भुर वु अनु. जमाती । १/६/१९६२ ३०/६/२०१४ an २३/६/२०१४ | 39/4/2020, | एस.एस.सी. | जात प्रमाणपत्र 


वैध 


शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग, क्रमांक आस्थाप-२०२२/प्र.क्र.२४९/म-१, दि.२५ नोव्हेंबर, 2022 चे सहपत्र 


परिशिष्ट-अ 


नोदंणी व मुद्रांक विभागातील नोंदणी उपमहानिरीक्षक वर्ग-१ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१/१/२०१९ रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता यादी 


जेष्ठता | नांव marge | जन्म तारीख = | नियुक्ती नियुक्तीचा जेष्ठता सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणीक अभिप्राय 
क्रमांक नंतर प्रवर्ग दिनांक मार्ग('सरळसेवेने | दिनांक/जेष्ठते | दिनांक अहर्ता 
बदलला /मर्यादित चा मानीव 
असल्यास विभागीय दिनांक 
त्याचा दिनांक) परीक्षेद्वारे नियुक्‍त 
उमेद्वारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्षे) 
२ ३ cae 4 & [७ | Cc ९ [१०७ | (११ | 
| | श्री. सी. बी. भुर वु अनु. जमाती । १/६/१९६२ ३०/६/२०१४ an २३/६/२०१४ | 39/4/2020, | एस.एस.सी. | जात प्रमाणपत्र 


वैध 


